विल्यम कॅक्स्टन 
लेखिका: हॅरियेट कॅेस्टर 
चित्रे: पीटर केंट 





विल्यम कॅक्स्टन 


सुमारे सहाशे वर्षापूर्वी, विल्यम केंट 
नावाच्या एका मुलाचा इंग्लंडच्या केंट प्रांतात 
जन्म झाला. त्याचा जन्म कधी आणि कुठे 
झाला, त्याचे आईवडील कोण होते हे नेमके 
कुणाला माहीत नाही. जर कुणी ही माहिती 
लिहून ठेवलीही असती तरी ज्या कागदावर वा 
पुस्तकात ती लिहिली असती, ते हरवले असते. 





त्याकाळातील कित्येक पुस्तके लुप्त 
झालेली आहेत. आजच्या तुलनेत 
त्याकाळी खूप कमी पुस्तके होती, आणि 
त्यांच्या फारश्या प्रती बनल्या नव्हत्या 


(तेला ते पुस्तकी जळल. ) घर आगीत जळालं 
तेव्हा ते पस्तकही जळालं 





(एकच पत हल्लक येता. ) महाशय, ती 
एकच प्रत शिल्लक होती 


त्याकाळी पस्तके मंदगतीने बनत. 
प्रत्येक पानावरील प्रत्येक शब्दाची कॉपी 
करावी लागे. हे काम करणाऱ्या लोकांना 
तरिपिक (स्क्राइब) म्हणते. बऱ्याचदा ते 


चुकादेखील करत. 





विल्यमच्या बालपणाविषयी फारशी 
माहिती उपलब्ध नाही. पण आपल्याला 
इतकी माहिती आहे की जेव्हा तो 14 वर्षांचा 
होता तेव्हा त्याच्या आईवडिलांनी त्याला 
रॉबर्ट लार्ज नावाच्या एका श्रीमंत 
व्यापाऱ्याच्या घरी राहायला पाठवले. 


विल्यम रॉबर्टचा शिकाऊ उमेदवार 
बनला. स्वत: व्यापारी म्हणून तयार 
होईपर्यंत रॉबर्टसाठी काम करायचा 
निश्चय त्याने केला. 


वरा) तुम्हाला शिक्षण, अन्न 
कपडे देईन. तुम्ही कष्ट करा. 





व्यापारी मात्राची खरेदी-विक्री 
करून उदरनिर्वाह चालवत असत. ते 
बऱ्याचदा इंग्लंडचा मात्र परदेशात 
विकायला नेत असत आणि इतर 
देशांतून वस्तू आणून आपल्या देशात 
विकत असत. ह 


भ्ड्हो 


/0५/”*/ 2) 


अ. अक 





१ 


शी | 1 
र क्ल हे >> शि 1 व्ाव्स्स्ट र्व जं 
२: क, ।& : 9 १ न 1] डे *- र्‍ रॉबर्ट लार्ज आहेत > 


!... र ४9 (पध > क | न जं बद 





लंडनमधील कित्येक व्यापारी मर्सर्स कंपनी 
या शक्तिशाली संघटनेचे सदस्य होते. ही 
संघटना एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या लोकांचे 
मंडळ होते. सदस्य एकमेकांची काळजी घेत 
असत आणि काम दर्जेदार व्हावे म्हणून ते 
कसे करायचे याविषयी नियम बनवत असत. 


र लंडनचे नवे लॉर्ड मेय 


पुरेसा मोठा झाल्यावर, विल्यमही मर्सर्स 
कंपनीचा सदस्य बनला. तो परदेशी शहरांचे 
दौरे करू लागला, जसे अ्ृग्स (आता 
बेल्जियम). तिथे केवळ युरोपचीच नव्हे तर 
इजिस्ससारख्या दूरदेशांतून आणलेल्या वस्तुही 
खरेदी करता येत असत. 


विल्यमने बहुत करून इग्लिश 
लोकरी कपडे विकले आणि तिथून 
श्रीमंत लोकांना विकण्यासाठी उंची 
वस्तू आणल्या. यांतील काही 
महागड्या वस्तुंमध्ये पुस्तकेही होती. 





पुस्तके बनवायला खूप वेळ लागत कित्येक पुस्तकांना सजवले जात 


असे, म्हणून ती महाग असत. केवळ असे. अक्षरे सुबकपणे मोठ्या लिपीत 
श्रीमत लोकच ती खरेदी करू शकत. आकर्षकपणे लिहिली जात असत. 
त्यांच्यात कधीकधी छोटी चित्रेदेखील 






ए्स्ज क तक व असत. सहसा जनावरांच्या कातड्यापासून 
ठेवणार आहात का? क पहर वा 


च्य बनलेली चर्मपत्रांची पाने वापरली जात 


9 असतात? 









* शं च्या पुस्तकाचीबाहेरचा भाग, किवा बांधणी, बऱ्याचदा 


कल्पना कर. 


सोन्याने बनलेली असे. 





पऱ्यत््व टम २ द 5020०७४ /४८॥ ८४” 12.५४ 
927५5 


/ 82८११ टा 
/ी. ! |)/3 2५-२५ 
&15॥.. ॥* ८१-८८] १८५1८७ 
८८ दा.” ८4४१ शी 
॥१ (८// 7“ नी 
(१०१११/१५.॥ (१.॥० 1. 7/*<८- 
20६९८८1075 ॥॥%॥॥” 
'(ए८. ,३670/71 १५-५० 
(८८ ८.७०॥॥1८८८॥॥॥७ २८११४ 
[९2 ८1//0.५5 11८<८* 
१५५ "८॥(५ पी गट ८“ हट ४०% 
॥४८/४५॥ वी? (१-2 


विल्यमने कापड, प्स्तके आणि इतर ब्रग्समध्ये वेगवेगळ्या देशांतील 


मालाच्या खरेदी-विक्रीमध्ये चांगली कमाई व्यापाऱ्यांची स्वत:ची सभागृहे आणि 
केली. वर्षे सरत गेली तसा तो श्रीमंत चर्च होती. प्रत्येक गटाने आपला एक 
आणि प्रसिद्ध व्यापारी बनला. नेता निवडलेला होता. त्याला गर्व्हर्नर 


म्हणत. वयाच्या 40 व्या वर्षी 
विल्यमला ब्रग्समध्ये इंग्लिश 
व्यापाऱ्यांचा गव्हर्नर बनवण्यात आल्े 






' क क न्ह- ७८% १७१४. १. १८ 


1३४७ ४६४ ६.४ शः १, न रश 


1. ४४-०४ व 7८-५२ "त ाल्त 
गतत २ तत ९५॥न्न्त्नत्तता 


मार्गावरच्या इंग्लिश | 
सभागृहात असतील 








णय) आता सतत 
ब्रग्समध्येच राहावं 
80८ त्यागोत 

















गव्हर्नर ह विल्यमचा ्् 1 (दभर वी भेटणं 
व्हर्नर म्हणून विल बहुतांशी 30: आह हा माझा सन्मानच आहे. 


| १ 
। । । | र 
आ-, 
। 
। । हि / 


वेळ इतर देशांच्या व्यापाऱ्यांसोबत 
बैठका घेण्यात जात असे. इंग्लंडचे 
राजा एडवर्ड चोथे यांनी त्यात्रा इतर 
बैठकांमध्येही इंग्लंडचे प्रतिनिधित्व 
करण्यास सांगितले. 


| 


0.24 
1 
। | 
। 1 
| 
। | ढी 
न ४, 
र. सा, 





झह पाता कॅक्स्टन, हा राजा 
एडवर्डचा माणस आहे. 





गव्हर्नर बनल्यावर विल्यम एक 
अत्यंत महत्त्वाची व्यक्ती बनला. 
राजदरबारात त्याचे स्वागत झाले. पण 
सात-आठ वर्षानी, त्याने या पदाचा 


त्याग केला. त्याचे नेमके कारण 
कुणाला माहीत नाही. 


विल्यमने एडवर्ड चोथाचा गट 
यांकीस्टला समर्थन दिले. पण मग 
एडवर्डला सिंहासनावरून हटवण्यात आले 
आणि त्याचे शत्रू लॅकेस्ट्रीयन यांनी 
सत्ता हस्तगत केली. कदाचित व्यापाऱ्यांना 
विल्यमऐवजी लॅँकेस्ट्रीयन गव्हर्नर हवा 


कदाचित, हे इंग्लंडमधील अडचणींमुळे 
झाले असावे. कित्येक वर्षे, राजपरिवारातील 
दोन गट सत्तेसाठी परस्परांशी झगडत होते. 
यालाच आता गुलाबांचे दृद्ध म्हणतात. 











ह. सो. याकीस्टिचा)) यॉर्कीस्टचा / (हग आसत.) राजा १ ९ अस शकतो 
समर्थक आहे 1 | हेब्रीच योग्य आहेत. / । >: (९ शकतो. 
| आकाय (.." ण्या, प्रद 32-४० 
। | ह & प र १५ | ी | रे | क ग | ७-7 आळे प 
र) ॥>-. ) १ ॥ ९ ' आम्हाला एक र्ट 
| १९ डय रा गव्हर्नर हवाय. 





(ण णन) नव्या राजाला 
नाराज करणं बरं नव्हे. 
|, 


आता गव्हर्नर नसल्यामुळे विल्यमने 
आपल्या व्यवसायात एक नवी शाखा 
जोडायचा निर्णय घेतला. त्याने पुस्तके 
नुसतीच विकण्याऐवजी बनवण्याचाही 





पण विल्यमला लिपिक बनायचे 
नव्हते. त्याला एक नवा व्यापार 
शिकायचा होता, जो संपूर्ण युरोपभर 
पसरायला सुरुवात झाली होती: छपाई. 


क त ० .-र न 
माझ्याकडे ५ 10 वि 
छापखाना ी २४५७१०९३40 

क । 
? उभारण्यापुरता पैसा / && ी ी) ढ ४४6 | 
नक्कीच आहे. 79» क ऱ्जे ...!.. 





“>, शह... 
ठ्‌ * “५. 
जज ग 
*्ठ र 
य्य क 
न. ७ टि 
र्या ९५% ५) 
ह. क, १७७” % ह. ४२५५ 
व र्यी ही शि (9 
बका 
1 | भा 3 कि अ% 
| ४८ हश .). 24.४4. स्का ं 
$ शि 
ननज शे. "क *्ज न क 1 च - | 
ी १.4 न 1 व १, । 
(3 « य १ «< 
** (6). 1 नक >>> ऱ्ज्ौ क ), । 
8.2. ७... हू. 0 त ् क 
शा 
वाक 
1 1 
क $, ह), 
4१ मट न 
.«« 
वा वी 


छपाई हा काही नवा विचार नव्हता. आता वेगवेगळ्या धातच्या अक्षरांनी 


।्रे 





पण छपाईच्या नव्या तंत्राचा शोध लागला छपाई करण्याचे एक नवे तंत्र मिळाले. 
होता. यापूर्वी एखाद्या लाकडी ठोकळ्यावर प्रत्येक पानासाठी, अक्षरांची सहजपणे 
संपूर्ण पुस्तकाची पाने कोरत असत. याला नव्याने रचना करता येत होती. 

बराच वेळ लागत असे आणि प्रत्येक 1) (6) ब. 
पानाला अगदी नव्या नक्षीची गरज लागत ?| |) | ९ > 
असे जन्य गन 9 एक खास शाई लागते. ती धातुवर 


ते पान तयार 


.खा&. सगळीकडे सारखीच पसरते. 
आहे का? कल न्््त् पग् 





ब्वा, 


जोहान्स गटेनबर्गने शोधलेल्या या णा << ( त्यक ग त्यावर शाई चांगली बसते.) 


नव्या पद्धतीने पुस्तके कित्येक पट जलद ६६ अ... ६) ब्क एव विक्रय 
आणि स्वस्तात बनत असत. एक 8: 
लिपिक जितक्या वेळात पुस्तकाची एक 
प्रत बनवत असे, तितक्‍या वेळात 
छापखान्यात शेकडो प्रती बनत असत. 





विल्यम एक हुशार व्यावसायिक होता. 
त्याला जाणवलं की आता पुस्तके खूप 
लोकप्रिय होतील, कारण जास्त लोक ती 
खरेदी करू शकतील. 


3९091६ 
१६६२ 





कोलोन शहर सोडण्याआधी, 
विल्यमने स्वत:चा छापखाना 
उभारण्यासाठी आवश्यक साधने खरेदी 
केली. त्याने प्रशिक्षित श्रमिकांनाही 
कामावर ठेवले आणि त्यांना 
ब्रुग्समध्ये आणले. 





टि -/ 1क्याव 

१ ) टी लभ (र्म 
ल्म त 

- - 2 _])| 





विल्यमने जर्मनीत कोत्ोन शहरात शी ण ० टु 
छपाई तंत्र शिकून घेतले. त्याला कुणी 
शिकवले हे अज्ञात आहे. पण 
प्रशिक्षणासाठी त्याने भरपूर पैसा खर्च 
केला असावा. 





विल्यमने आपले पहिल्रे पुस्तक 
इंग्रजीत छापायचे ठरवले. यापर्वी असे 
कधी घडले नव्हते. त्याने द हिस्ट्री 
ऑफ टाय नावाचे एक फ्रेंच पुस्तक 
निवडले आणि स्वत: इंग्रजीत त्याचे 
भाषांतर केले. 





८, प 





विल्यमला आपले पुस्तक इय्‌क ऑफ 
बर्गुंडी (यांनी ब्रुग्सवर शासन केले होते) 
यांच्या दरबारात इंग्लिश धनिकांना 
विकता येईल, अशी आशा होती. तो 
इंग्लंडमध्येही पुस्तके पाठवायला आणि 
विकायला उत्सक होता. 

वीकली इतके इंग्रज का गोळा | | [ _ कारण इय॒कची एक * 


पत्नी इंग्रज आहे. / 


* 5 द 
११ क 
कै वि 1. 








जेव्हा एडवर्ड आणि इयूक ऑफ 
बर्गुडीने फ्रान्सवर हल्ला चढवण्याची 
योजना बनवली तेव्हा विल्यमने 
इयूकच्या देशात सर्वत्र दोरे करून 
हल्ल्यात उपयोगी पडतील अशी पाचशे 
जहाजे गोळा केली. 


यादरम्यान, एडवर्ड चोथा पुन्हा 
इंग्लंडचा राजा बनला. विल्यम आता 
व्यापाऱ्यांचा गव्हर्नर नसला तरीही 
राजा एडवर्डने त्याच्यावर महत्त्वाची 
कामे सोपवली. 


ही. यण ही राजा एडवर्डला माझ्या “- ।"““” यो. 


५५... % ट्र - | 
|, न 0. “या - >) 
10 मदतीची गरज आहे. र । - 





विल्यम राजा एडवर्डसाठी 
जहाजे गोळा करत होते तेव्हा 
त्याचे दुसरे पुस्तक बुद्धिबळाचा 
खेळ प्रकाशित झाले. 


या प्रवासामुळे विल्यम स्वत:चा 
छापखाना चालवायला वेळ देऊ शकला 
नाही. काय छापायचे आणि पुस्तकाची 
विक्री कशी करायची, एवढेच त्याने 


ठरवले. छापखाना चालवण्याचे काम फ्क्न्क्क््््न््त् वडा 
त्याने आपला मदतनीस 'विकीन डी कर्डे ध्याती र्य | 
त ॥)२म(00 | 


याच्याकडे सोपवले. 
(1091 | 


आम्हाला काही फ्रेच | ष्ण "ण न्स च - ् चा ग. 
पुस्तकेसुद्धा पी. य्‌ /॥॥७| १) द ट्‌ 






शि ४४ डि २117११10९3 
री हिची 0 048001१ 





/)/ 





इंग्लंडमध्ये पुस्तके विकणे हे काम 
ब्रुग्समध्ये पुस्तकांचे आयोजन करण्याइतके 
सोपे नव्हते, हे विल्यमच्या लक्षात आले. 
म्हणून काही वर्षांनी, त्याने छापखाना 


हे दुकान वेस्टमिन्स्टर राजाचा 
राजवाडा, संसद आणि प्रमुख 
न्यायालयांजवळ होते. शहरातील 
श्रीमंत, दरबारी लोक आणि उमराव 


लंडनला हलवला. त्याने केस्टनिन्स्टर यांची 
ी हृ यांची नेहमी तिथे वर्टळ असे. 


अँबरनजिक एक दुकान भाड्याने घेतले. 
७ र: व्य ठर शर्कय ऱ> | ट्रेक 
1) र्क | ४८4. न | 













जि व्वा कृ र 
नि 1 | 


1.1, 





“ हे लोक माझे गिऱ्हाईक यी १ 
डा ल्य री 


बा ९ २९९3 छक्का कक छळ कलकल %८- -ण ण? आला 


$ 

-श रं क 

की. *५... «व । 
व और" "*' /६.. 
र्क क्य .. ची 
- > 
| ह ल स 

च र शा 

हि ९ पळ | । 
> “६ न ९ 


कुणा प्रसिद्ध व्यक्तिचा पाठींबा मिळाला लंडनमध्ये, विल्यमला एडवर्डची 





वा आश्रयदाता मिळाला तर श्रीमंत आणि पत्नी एलिह्लाबेथच्या नातलगांमध्ये 
दरबारी लोक पुस्तके विकत घेतील, याची नवे आश्रयदाते लाभले. 
जास्त शक्यता होती. ब्रुग्समध्ये इयूक 
ऑफ बर्गडी यांची पत्नी मागरिट विल्यमची मी आनंदाने या पुस्तकाचं 
> भाषांतर करेन, सर. 













ी 


आश्रयदाता होती. ती राजा एडवर्ड चोथा । 
यांची » य | 
यांची बहीण होती. | /४ 


प न) हे क. 
राजाच्या बहिणीला ॥//४ » 
समर्पित केलंय. शी: | 


कन्नन ५ व्र 


अडचण ही होती की गुलांबांचे युद्ध आता विल्यमचे पूर्वीच्या मित्रांचे 


संपल्यावर एडवर्डचा मत्य॒ झाल्यावर महत्त्व कमी झाले होते. म्हणन 
त्याच्या भावाने सिंहासनावर कब्जा केला त्याला नवे आश्रयदाते शोधणे भाग 


आणि स्वत:ला राजा रिचर्ड तिसरा म्हणून 
घोषीत केल्ले. पण लॅकेस्ट्रीयनांची इच्छा 
होती की इतर कुणी राजा बनावे. मग एक 
युद्ध झाले आणि त्यात रिचर्ड ठार झाला 


ध्य्य्य्य (सात) 








एकंदरीत, विल्यमने सुमारे शंभर 
वेगवेगळी पुस्तके छापली. काही 
पुस्तके आजही प्रसिद्ध आहेत, जसे 
जेफ्री चोसरचे कंटनबरी टेल्सा आणि 
थॉमस मॅलोरीने लिहिलेले राजा 
ऑर्थरविषयी एक पुस्तक. 


विल्यमने भाषांतराचे कामही सुरू 
ठेवले. कधी कधी तो स्वत:ची काही 
पाने लिहीत असे. ही पाने तो एखाद्या 
प्स्तकाच्या सरुवातीला वा शेवटी 
छापत असे. 


८ ळय अअबककयवककसाणयासा-. 
मी याच डचमधन हः 


ह. इतिहासाची आणि विज्ञानाची 1 च्य 


पस्तके छापलरीयत. संत, उपदेश 
याच्याबद्दल कहाण्या छापल्यायत. __,/ 









(तुम्ही लेखनसुद्धा लेखनसुद्धा 








यादरम्यान, छपाई तंत्र अनेक आता फक्त पुजारी आणि श्रीमंतच 























देशांत पसरले. संपूर्ण युरोपातील आणि नाहीत तर सामान्य लोकसुद्धा पुस्तके 
इतरत्र असलेले छापखाने पूर्वीपेक्षा वाचू शकत होते. शेकडो मैल दूर 
भरपूर पुस्तके छापू लागले. यामुळे असलेल्या देशांतही नवे विचार वेगाने 
अधिकाधिक लोक वाचन शिकू लागले. पसरू लागले होते. 
डा 1 1 
त स्वत:चा र ० २५९६ मळवली 
विचार करू नये. .__.____ ॥ (7: धी 
९ आपण सांगतो तेच "६ १.” ण वट. ५ 
> त्यांनी केलं पाहिजे. ह पक र 
र भी सामान्य लोक ४ | रय वी १३७ ण 
र. प 1.५, धल । ४) >> क | > । /% £-.२” .हिहे शा | !। | ॥। क र । ऱ्ि 
न्न पना ववा क | वी ">*-> त र | ती वाचलंत का पा णभ 
2८. हक्के २.” / -ट 
मम 220 प्न डौ 
णी. कि , ् तृ 
५ “//, (1: शि 0: १ 





विल्यम कॅक्स्टनने हे सगळेच बदल 
काही पाहित्रे नाहीत. 1491 वा 1492 साली 
वयाच्या 70 व्या वर्षी, त्याचे निधन झाले 
त्याचा छापखाना मात्र सुरू राहिला आणि 
त्याची पुस्तके शेकडो लोक वाचत राहिले. 


विशेषत: युरोपात धर्म बदल 
घडवण्यात छपाई तंत्र मोठी भूमिका 
बजावणार होते. पहिल्यांदाच बायबल 
अनेक भाषांमध्ये भाषांतरीत झाले, 
जेणेकरून लोक ते वाचू शकतील. 


"_ लॅटीन नाही, नाही रो 
ध्यम हजन बायब 


5 


(0 
टु 


वट विळे 
७८४---९५, 
"कन [8४ 

3 
-- 

म& 

9 त 





पुढील घटना 11 व्या शतकापर्यंत, चीनी छपाई 


छपाई आणि नवे नकाशे यंत्र हलणाऱ्या अक्षरांचा उपयोग करत 

छपाईचा उपयोग फक्त होते. ही पद्धत शोधण्यासाठी युरोपीय 
पस्तके बनवण्यासाठीच होत लोकांना आणखी चारशे वर्षे लागली. 
बडे 


नव्हता. पत्रिका, नोटिसा, 
लेबल, दटस्तऐवज आणि 
नकाशेसुद्धा छापखान्यात 


» क & ऊके% केक कें%& च 
" १०२ (४४% हे 


म 

भै ह 4 
छापत असत. त्याकाळात | | र | च 
नकाशे सतत बदलत असे *] 
कारण शोधप्रवासी युरोपला 
अज्ञात असलेल्या वेगवेगळ्या शेकडो वर्षे, छपाई यंत्रांनी 
प्रदेशात प्रवास करत होते. कॅक्स्टनच्या मूळ पद्धतीचा वापर 
केला. मग 19 व्या शतकात, 
छापखाने बाष्पशक्तीवर चालू लागले. 





३ %% के & क 3%कऊ & 3. 


अ: अ अक % क & क 


आजचे छपाई तंत्र 


चीनमध्ये छपाई तंत्र 


15 व्या शतकात यरोपात छपाई तंत्र नवे होते नंतर, कीबोर्ड वापरून टाइपसेटींग 
पण पर्वेकडील लोक याच्या शेकडो वर्षे आधीपासून करण्याच्या पद्धतीचा शोध लागला 
छपाई करत होते. चीनमध्ये, सहाव्या शतकात, आज टाइपिंग संगणकाद्वारे करतात. 


नक्षी कोरलेल्या लराकडी ठोकळ्यांनी छपाई केल्ली 
जात असे. 


विल्यम कॅक्स्टनच्या आयुष्यक्रमातील महत्त्वाच्या तिथी 


1415 आणि 1424 या काळात विल्यम कॅक्स्टनचा जन्म इंग्लंडच्या केंट प्रांतात 
झाला. सुमारे 14 वर्षांनी, विल्यम लंडनच्या एका यशस्वी व्यापारी रॉबर्ट लार्जकडे 
शिकाऊ उमेदवार म्हणून काम करू लागले. 

1444 च्या आसपास विल्यमने नियमितपणे ब्रुग्सचे दोरे सुरू केले. 

1452 विल्यम मर्सर्स कंपनीचे पूर्णवेळ सदस्य बनले. 

1462 विल्यम ब्रुग्समध्ये इंग्रज व्यापाऱ्यांचे गव्हर्नर बनले. 

1470 आणि 1472 या काळात विल्यमने गव्हर्नर पद सोडून दिले आणि ते 
जर्मनीतील कोलोन शहरात छपाई तंत्र शिकायला गेले. 

1472 विल्यम ब्रुग्सना परतले आणि स्वत:चा छापखाना उभारला. 

1474 -1475 विल्यमने इंग्रजीतील पहिले पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ टॉय छापले. त्यांनी 
स्वत:च त्याचे भाषांतर केले होते. 

1476 विल्यम इंग्लंडला गेले. त्यांनी लंडनमधील वेस्टमिन्स्टर शहरात आपला 
छापखाना उभारला. 

1478 विल्यमने जेफ्री चोसरचे पुस्तक कॅटरबेरी टेल्स छापले. 

1491 वा 1492 मध्ये विल्यम केक्स्टनचा मृत्यू झाला. समास 


